सन 2098-20 या आर्थिक वर्षातील 
निधी वितरित करण्याबाबत. 
(६० टक्के) 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-२०१९/प्र.क्र. ९८/का-२ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४, ऑक्टोंबर, २०१९. 


वाचा : 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक ०१ .०४. २०१९ 
२) महिला व बाल विकास विभाग/ शासन परिपत्रक कमांक-बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.१४/ 
का- ४/दि.१०.०४.२०१९ 
३) महिला व बाल विकास विभाग/झासन निर्णय क्रमांकःबीजीटी-२०१९/प्र.क्र.१८/का-२/ 
दिनांक १०.०५.२०१९ 
8) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ०८.०७. २०१९ 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र. ४ च्या परिपत्रकान्वये, सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या प्रथम 
नऊमाहिकरीता (डिसेंबर २०१९अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी 
एकुण वार्षिक तरतूदीच्या go टक्केच्या मर्यादेत वितरित व खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय:- 

महिला व बाल विकास विभागातील मागणी क्रमांक- एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष २२३५ सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील नऊमाहिकरीता आवश्‍यक असणारा खर्च (माहे 
डिसेंबर, २०१९ अखेरचा) भागविण्यासाठी सोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट -अ” , मधील योजनांचा निधी आयुक्त, 
महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरित व खर्च करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत 
आहे 


२. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे तथा आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
क्रमांक-१, दिनांक ०१.०४.२०१९ च्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या परिच्छेद २ ते १७ मधील मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच 
यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन 
यांचे काटेकोर पालन करावे. 

3. सन २०१९-२० चा निधी खर्च करताना, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या नियमांचे आणि यासंदर्भात वित्त व नियोजन विभागाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेले आदेश,सूचना, परिपत्रके, अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. यापूर्वी खर्च केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करावीत. 


ष्‌. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील area परिपत्रक क्रमांक-अर्थसं- 
२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक ०१.०४.२०१९ व दिनांक ०८.०७.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांस 
दिलेल्या अधिकारांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र. ९८/का-२ 


वः सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९११०४१२१४१४८५३० असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Smita Dattatray 32 


Smita Dattatray Nivatkar 
nment Of Maharashtra, ou=Women and Child Department, 


2, st=Maharashtri 
3fa46cf1e9285 1 8ffc98619187a1 ef6de2dd57c16934e9cb6672cc02aa2 


Nivatkar car ecm 
(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) मा.मंत्री/राज्यमंत्री,महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई. 
र मा.विधानसभा, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य,मंत्रालय,मुंबई. 
३ सचिव,महिला व बाल विकास यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मंत्राळय,मुंबई. 
४ आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५ महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर. 
६ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर 
७ वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
९) सर्व जिल्हा महिळा व बाल विकास अधिकारी, 


) वित्त विभाग (व्यय-६ )(अर्थसंकल्प-७, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई. 
) उप सचिव (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) सर्व अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा (का-४),महिळला व बाळ विकास विभाग. 
) निवड नस्ती, का-२. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र. ९८/का-२ 


परिशिष्ट - अ 
(हजारात) 
लेखानुदानाद्वारे याते ताक 
अर्थसंकल्पिय | ६० टक्केच्या वितरित विवरणपत्राद्वारे 
अ.क्र योजनेचे नाव अंदाज मर्यादेतील ne वितरित 
२०१९-२० निधी आलेला निव करावयाचा 
आलेला निधी 
जनजागृती प्रसिद्धी प्रशिक्षण आणि मुल्यमापन 
(०१)(०५) २२३५ ए ९०१ (कार्यक्रम) 
q २९व्डतर प्रशासकीय wa 30000 १८००० १०००० ८0००० 
२६- जाहिरात व प्रसिद्धी १५०००० २९०००० ५६०००० ४०००० 


स्वागत केंद्रे, राज्यगृहे व संरक्षणगृहे (०१) (०१) 
२२३५ १२५४ (अनिवार्य) 
०१ वेतन ११२८७५ ६७७२५ ३७६०० ३०१२५ 
०६ दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२५० १९५० १००० ९५० 
१० कंत्राटी सेवा ४५९१ २७५४.६ १५०० १२५४.६ 
११ देशांतर्गत प्रवास खर्च १०५९ ६३५.४ ३५० २८५.४ 
: १३ कार्यालयीन खर्च १९०९ ११४५.४ ६०० ५४५.४ 
१४ भाडेपटटी व कर ues २४०० १३०० ११०० 
१९ आहार खर्च २३२४२ १३९४५.२ ७७०० ६२४५.२ 
२१ पुरवठा व सामग्री Y2¢0 ३१६८ १७०० १४६८ 
३१ सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) me ५१९ शकि ५१९ 
५० इतर खर्च ७१२ ४२७.२ २०० २२७.२ 
आधारगृहे चालविण्यासाठी स्वंयंसेवी संस्थांना 
सहाय 
३ Lor (०२ २२३५१२८१ (कार्यक्रम) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५००० ३००० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र. ९८/का-२ 


स्वाधारगृह योजना केंद्र हिस्सा ६० टक्के 
२२३५ सी०८१ 


३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) १३२००० ७९२०० 16 | os 


स्वाधारगृह योजना 


(राज्य हिस्सा Yo SEH )२२३५सी ०९२ 


4 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ च्या कलम १८७ अन्वये महिला 
मंडळांना अनुदान देण्यासाठी जिल्हा परिषदांना 
सहायक अनुदान (०३) (०२) 
२२३५२१३४ (कार्यक्रम) 


३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) तड 2420 Ss 2420 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ च्या GHIA १८७ अन्वये 
देवदासींच्या पुनर्वसनांच्या योजनांसाठी जिल्हा 
परिषदांना विविध व्यवसायिभिमुख प्रशिक्षण 
घेणाऱ्या महिलांना विद्यावेतन देण्यासाठी सहायक 
अनुदान (०६)(०१) २२३५ १३६१ 
(कार्यक्रम) 


३४- शिष्यवृत्या / विद्यावेतने 


६० २३ २७ 


म.जि.प.व पं.समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम 
१८७ अन्वये हुंडा पद्धत नष्ट करण्यासाठी जि. प. 
सहायक अनुदान (०८) (०१) २२३५१३८१ 
(कार्यक्रम) 


३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


9 
१०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र. ९८/का-२ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ च्या कलम १८७ अन्वये 
देवदासींच्या पुनर्वसनांच्या योजनांसाठी जिल्हा 
परिषदांना विविध व्यवसायिभिमुख प्रशिक्षण 
घेणाऱ्या महिलांना विद्यावेतन देण्यासाठी सहायक 
९ अनुदान (०९)(०१) २२३५ १८५३ (कार्यक्रम) 


३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


९१२ ५४७.२ _ 48.2 


देवदासी पुनर्वसन योजना (०९) 
(०२) २२३५ १३९९ (कार्यक्रम) 


३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
३०० १८० शि १८० 


महिलांसाठी बहुउद्देशीय समाजकेंद्राची स्थापना 
(१३) (02) २२३५ २९४९ (कार्यक्रम) 
i een अनुंदाने 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ss ae | Aes 


शेतकऱ्यांच्या मुलींच्या शुभमंगल सामुहिक विवाह 
योजनेकरीता विवाह भत्ता देण्यासाठी स्वयंसेवी 


संस्थांना सहायक अनुदान(२२) (०१) २२३५३२०१ 


पीडित महिला व बालक मनोधैर्य योजना (२४) (०१) 
२२३५ 8१८३ 


३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३००००० १८०००० | | 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


